महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण यांना अपारंपरिक 
ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम (N.R.S.E) अंतर्गत सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान वितरित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.०१/ ऊर्जा-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०४ नोव्हेंबर, २०२२. 
वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिळ, २०२२ 
२) शासन निर्णय, उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग, क्र: पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.०१/ऊर्जा-७, दि. १६ जुन, 2022 
३) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांचे क्रमांकःलेखा/बीपी-००६/एन आर एस ई प्लान-२०२१- 
२२/२२-२३/४२३२, दिनांक ०१.११.२०२२ चा प्रस्ताव 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा, पुणे यांना सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाकरिता अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत कार्यक्रम (९.१.5.8 अंतर्गत राबवावयाच्या योजनांसाठी 
“मागणी क्रमांक के-६, २८१० अपारंपरिक ऊर्जा साधने, ६० इतर, ८०० इतर खर्च, (००)(०१) 
महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२८१०००३४) ” या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता रुपये ५९.६३ कोटी तरतूद अर्थसंकल्पित 
करण्यात आली आहे. सदर अर्थसंकल्पित तरतूद वितरीत करण्याबाबत महाऊर्जाने विनंती केली 
आहे. वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकातील सुचनानुसार पहिल्या तीन 
महिन्यांकरिता २१% निधी रु. १२.५२२३ कोटी वरील दिनांक १६.०६.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात आला आहे. आता वित्त विभागाने बीडीएस प्रणालीवर १४% निधी वितरणासाठी 
उपलब्ध करुन दिलेला आहे, त्यानुषंगाने महाऊर्जा कार्यालयाच्या संदर्भाधिन क्र.३ येथील 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सदर योजनेस रु. ८.३४८२ कोटी एवढाच निधी वितरणास उपलब्ध होत 
आहे, सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांनी केलेल्या विनंतीनुसार, 
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम (९.३.5.8 अंतर्गत योजनांच्या/प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीसाठी 
महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांना त्यांचे प्रस्तावातील नमूद ग्रामीण ऊर्जा 
कार्यक्रम (पारेषण विरहीत) करिता मागणी रु. २८.१६ कोटीपैकी आतापर्यंत रु. १६.३६६४ कोटी 
रक्‍कम वितरीत केली आहे. आता वितरणास उपलब्ध असलेली रु. ८.३४८२ कोटी ( रुपये आठ 
कोटी चौतीस लाख ब्याऐंशी हजार फक्त ) इतके अनुदान महाऊर्जाला वितरित करण्यास शासन 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.०१/ ऊर्जा-७ 


२. सदर रक्‍कम अदा करण्यासाठी श्री.नारायण श्री. कराड, उप सचिव (ऊर्जा), उद्योग,ऊर्जा 
व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व श्री.ना.रा.ढाणे, अवर सचिव, उद्योग 
ऊर्जा व कामगार विभाग मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे (Director General, 
Maharashtra Energy Development Agency, Pune) यांच्या नावे अदा करण्यात यावा. 
आदेशामध्ये विहित केलेल्या निकषांची पुर्तता झाल्यानंतर संबधीतांना निधी वितरण करण्याची 
जबाबदारी महासंचालक, महाऊर्जा यांची राहील, या अटिच्या अधिन राहून निधी वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


४. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम अंतर्गत उक्त नमूद योजनेवरील खर्चाचा, उद्दिष्टे व प्रत्यक्ष 
साध्यता याबाबतच्या माहितीसह मासिक व त्रैमासिक अहवाळ लगतच्या महिन्याच्या १० 
तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा. 


५. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीची रक्‍कम केवळ अपारंपरिक ऊर्जा 

स्रोत कार्यक्रम (N.R.S.E) अंतर्गत उक्त नमूद योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षासाठी खर्च करण्यात येईल याची खातरजमा करण्यात यावी. सदर निधी खर्च 
करण्यापूर्वी संबंधीत प्रकल्पांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष खर्चाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय व 
तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. विहित कालावधीत निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च न होता 
महाऊर्जाकडे पडून राहिल्यास त्याची संबंधितांवर जबाबदार निश्चित करावी. मान्य व अनुज्ञेय 
काळात खर्च करण्याची जबाबदारी महासंचालक, महाऊर्जा यांची राहील. याबाबतचा त्रैमासिक 
अहवाल न चुकता सादर करण्याची जबाबदारी लेखाविषयक बाबी हाताळणाऱ्या सहाय्यक 
संचालक (लेखा) म्हणून कार्यभार पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यावर टाकण्यात यावी. 


६. wer निधीच्या लेख्यासंबंधीची कागदपत्रे, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाने आवश्‍यक 
तेव्हा महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई यांच्याकडे तपासणीसाठी सादर करावीत. 


७. याबाबतचा खर्च “मागणी क्रमांक के-६, २८१० अपारंपरिक ऊर्जा साधने, ६० इतर, ८०० 
इतर खर्च, (००)(००)(०१) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) (२८१०००३४)” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर 
असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


८. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत कार्यक्रम (N.R.S.E) अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी 
महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण यांना निधी वितरित करताना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
अर्थस-२०२२/प्र. क्र. ४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ मधील अटींची पूर्तता होत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.०१/ ऊर्जा-७ 


g. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२११०४१५३३३६१२१० असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NANASAHEB 
RAJARAM DHANE : 


(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


"१486, 


प्रत-: 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व मंत्री / सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
५. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधान भवन, मुंबई, 
६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, औंध रोड, स्पायसर कॉलेज समोर, पशुसंवर्धन 
आयुक्‍तालया शेजारी, औंध, पुणे-४११ ००७. 
११. सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नं.१, १३ वा मजला, कफ परेड, कुलाबा, मुंबई. 
१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर 
१३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१६. अवर सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प/व्यय-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१८. कक्ष अधिकारी (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१९. कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२०. निवड नस्ती (ऊर्जा-७, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२१. ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 


Cc “७ A WO 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


